महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) 

व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या 
अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी 
अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या संवर्गातील अधिकाऱ्यांची 
दि.०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : व्यशिअ-२०२०/(प्र.क्र.१६४)/व्यशि-१ 
मंत्रालय, २ रा मजला, मुख्य इमारत, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २७ नोव्हेंबर, २०२०. 


वाचा:- उपसंचालक , व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
यांचे पत्र क्र.३/आस्था-१/जे.सू../२०२०/प्र.क्र.१५९, दिनांक १५.१०.२०२० 


परिपत्रक : 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा गट-ब (तां) वेतनश्रेणी एस-१७: ४७६००-१५११०० या संवर्गातील 
व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयाच्या अधिपत्याखालील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक 
प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक 
प्रशिक्षणार्थी सल्लागार अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी जेष्ठतासूची सोबतच्या "प्रपत्र-अ" 
मध्ये दर्शविल्यानुसार प्रसिध्द करण्यात येत आहे. सदर जेष्ठतासूची संचालनालय व अधिपत्याखालील 
कार्यालयातील सूचना फलकावर माहितीसाठी लावण्याची व्यवस्था संचालकांनी करावी. 
२. सदर जेष्ठतासूची संदर्भात ज्या अधिकाऱ्यांना अभिवेदन सादर करावयाचे असेल त्यांनी ते 
दिनांक १४/१२/२०२० पूर्वी संचालकांमार्फत शासनास सादर करावे. तसेच या संदर्भात प्राप्त झालेल्या 
अभिवेदनांची संचालनालय स्तरावर छाननी करुन त्याबाबतचा अहवाल संचालकांच्या अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 
३. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक: २०२०११२७११४८३०८३०३ असा आहे. हे 
परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DR. NAMDEO posto 
K O N D | B A B H O S A L E 0456a96fa70dF7f181 पि OR NAMDED a 
KONDIBA BHOSALE 


Date: 2020.11.27 11:50:57 +05'30 


(डॉ. ना. को. भोसले) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई-१ 

२. सर्व सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय (संचाळलकांमार्फत). 
३. सर्व जिल्हा व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण अधिकारी यांना संचाळलकांमार्फत. 

४. सर्व संबंधीत अधिकारी / संस्था /कार्यालय यांना संचालकांमार्फत. 

५. निवडनस्ती (व्यशि-१). 


शासन निर्णय क्र, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-२०११/प्र.क्र.२८४/१२,दि. 29.90.2099 सोबतचे प्रपत्र "अ " 


महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (तां) वेतनस्तर एस-१७: ४७६००-१५११०० या संवर्गातील प्राचार्य/उपप्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुख्याध्यापक/ 
अभियांत्रिकी अधीक्षक, शासकीय तंत्र माध्यमिक शाळा, सहायक प्रशिक्षणार्थी सल्लागार या पदावर पदोन्नतीने / सरळसेवा प्रवेशाने नियुक्‍त झालेल्या 


अधिका-यांची दिनांक ०१.०१.२०१९ रोजीची हंगामी/तात्पुरती जेष्ठतासूची 


अ. । ज्येष्ठता | अधिका-यांचे नांव | प्रवर्ग जन्मतारीख =| नियुक्‍ती दिनांक | $ ( नियुक्तीचा ज्येष्ठता सेवा निवृत्तीचा | शैक्षणिक अहता अभिप्राय/शेरा 
क्र. | क्र. # मार्गी दिनांक/ दिनांक @ 
( नियुक्‍ती सरळसेवेने/ ज्येष्ठतेचा 
नंतर प्रवर्ग मर्यादीत मानीव दिनांक 
बदलला विभागीय 
असल्यास परीक्षेव्दारे 
त्यांचा नियुक्‍त 
दिनांक ) उमेदवारांचा 
गुणवत्ता 
क्रमांक व 
परीक्षेचे वर्ष 
१ २ ३ ४ षु ६ ७ ८ ९ १० ११ 
१ ४०१ । श्री. तुषार चित्रघ्न | अनु.जाती | ०४.०५.१९७७ | ११.०५.२०१८ सरळसेवा ११.०५.२०१८ ३१.०५.२०३५ विद्युत व्यशिअ- 
लोखंडे अभियांत्रिकी २०१५/(४३८/१५)/ 
पदविका व्यशि-१, 
दि.२१.११.२०१७ 
२ ४०२ | श्री.संतोष इ.मा.व १५.०६.१९७६ | ०१.०९.२०१८ सरळसेवा ०१.०९.२०१८ ३०.०६.२०३४ | बी.ई (मेकनिकल) व्यशिअ- 
सुभाषराव लोखंडे २०१५/(३७६/१५)/ 
व्यशि-१, 
दि.३१.०८.२०१६ 
३ ४०३ | श्री.संदिप देवराम खुला ३०.०४.१९७९ | २५.०९.२०१८ सरळसेवा २५.०९.२०१८ ३०.०४.२०३७ डिप्लोमा इन शा.आ.क्र. 
तिडमे मेकॅनिकल व्यशिअ/२०१६/ 
इंजिनिअरिंग (२१७/१६)/व्यशि-१, 
दि.३१.०७.२०१७ 
४ ४०४ | श्री. मनिष बाबुराव | अनु.जाती | ११.०६.१९८७ । २७.०९.२०१८ सरळसेवा २७.०९.२०१८ ३०.०६.२०४५ | बी.ई मेक. इंजि शा.आ.क्र. 
मोरे २००९, एम.ई- व्यशिअ/२०१६/ 
२०१४ (२१७/१६)/व्यशि-१, 


दि.३१.०७.२०१७ 


4 ४०५ | श्री. सुभाष खुला ०८.०६.१९७२ । २८.०९.२०१८ सरळसेवा २८.०९.२०१८ ३०.०६.२०३० डिप्लोमा इन शा.आ.क्र. 
कोंडाजी जाधव मेकॅनिकल व्यशिअ/२०१६/ 

इंजिनिअरिंग (२१७/१६)/व्यशि-१, 

दि.३१.०७.२०१७ 

६ ४०६ | श्री. विरेंद्रकुमार इ.मा.व । २५.०८.१९७२ । ०१.१०.२०१८ सरळसेवा ०१.१०.२०१८ ३१.०८.२०३० डी.एम.ई शा.आ.क्र. 
अशोक पोटदुखे व्यशिअ/२०१५/ 
(३७६/१५)/व्यशि-१, 

दि.३०.१०.२०१७ 

७ ४०७ | श्री.गजानन खुला १८.११.१९७१ | ०२.१०.२०१८ सरळसेवा ०२.१०.२०१८ ३०.११.२०२९ डिप्लोमा इन शा.आ.क्र. 
नारायण काळे मेकॅनिकल व्यशिअ/२०१६/ 

(दिव्यांग) इंजिनिअरिंग (२१७/१६)/व्यशि-१, 

१९९३ प्रथम श्रेणी दि.३१.०७.२०१७ 

८ ४०८ | श्री.प्रविण इ.मा.व | १५.१०.१९७४ | ०२.१०.२०१८ सरळसेवा ०२.१०.२०१८ ३१.१०.२०३२ डिप्लोमा इन शा.आ.क्र. 
वासुदेवराव इंजिनिअरिंग न्यायप्रर०१६/ 

गुल्हाणे (२२२/१६)/व्यशि-१, 
दि.१८.०८.२०१७ 

९ ४०९ । श्री.तुळशीदास खुला १६.०९.१९८० । ०४.१०.२०१८ सरळसेवा ०४.१०.२०१८ ३०.०९.२०३८ | बी.ईमेक. इंजि शा.आ.क्र. 
रघुनाथ पाटील २०११ व्यशिअ/२०१६ 
/(२१७/१६)/व्यशि-१, 

दि.३१.०७.२०१७ 

१० ४१० | श्री. संतोष खुला २६.१२.१९७० | ०५.१०.२०१८ सरळसेवा ०५.१०.२०१८ ३१.१२.२०२८ शा.आ.क्र. 
बाळकृष्ण पाठक व्यशिअ/२०१६/ 
(२१७/१६)/व्यशि-१, 

दि.३१.०७.२०१७ 

११ ४११ | श्री. प्रदिप खुला २५.०८.१९६५ | २०.११.२०१८ सरळसेवा २०.११.२०१८ ३१.०८.२०२३ डी.ई.ई शा.आ.क्र. 
ज्ञानदेवराव पवार व्यशिअ/२०१६/ 


(२१७/१६)/व्यशि-१, 
दि.३१.०७.२०१७ 


